मुंबई पुणे द्रुतगती प्रकल्पाचा (मूळ 
Wee) सवलत करारनाम्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१८/प्र.क्र.३२१/रस्ते-८. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०३.१०.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेऊन ते सन 
२००२ मध्ये पूर्ण केले. सदर द्रुतगती मार्ग “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर ३० वर्षाच्या 
सवलत कालावधीसाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत 
केला आहे. सदर मार्ग ९४ कि.मी. लांबीचा व सहापदरी सीमेंट काँक्रीटचा महामार्ग आहे. महामंडळाने 
सदर महामार्गावरील पथकर वसुलीचे कंत्राट १५ वर्षाकरीता मे. म्हेसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांना 
आगाऊ रक्‍कम घेऊन दिले आहे. सदर कंत्राट दि.१०.०८.२०१९ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. 
महामंडळाकडे दि.३०.०४.२०३० पर्यंतचा सवलत कालावधी उपलब्ध असल्यामुळे विशेष प्रयोजन कंपनी 
(Special Purpose Vehicle) स्थापन करुन पथकर वसुली करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. 
या अनुषंगाने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादीत ही दुय्यम कंपनी स्थापन केली आहे व महाराष्ट्र शासन, 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादीत यांच्यामध्ये करावयाच्या 
सवलत करारनाम्याच्या WSU व त्यानुसार सवलत करारनामा करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या दिनांक २९.०८.२०१८ 
रोजी झालेल्या बैठकीत सदर बाबीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. यानुसार आता झासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

मुंबई पुणे द्रुतगती (मूळ प्रकल्प) प्रकल्पाची विशेष उद्देश वाहन (Special Purpose Vehicle ) 
कंपनीद्वारे अंमळबजावणी, निधी उभारणी इत्यादी साठी महाराष्ट्र शासन (as the Authority - " 
प्राधिकरण " of one part), AERIS राज्य रस्ते विकास महामंडळ (as the "MSRDC" or" 
Sponsor" - प्रायोजक of Second Part) व विशेष उद्देश वाहन - मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादीत of 
the other Part ) यांच्यातील करावयाच्या करारनाम्याच्या प्रार्पास शासनाची खालीलप्रमाणे मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१) मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग या मुळ प्रकल्पाचा पथकर मे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादीत या 
दुय्यम कंपनीस (SPV) अभिहस्तांकित (५5597)करणे, दि.३० एप्रिल, 2030 पर्यंत मे. 
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादीत ही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची दुय्यम 
कंपनी (SPV) कार्यरत ठेवणे, मे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादीत यांना नेमून दिलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१८/प्र.क्र.३२१/रस्ते-८. 


कामाच्या बदल्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास मोबदला मिळणे, यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि मे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे 
मर्यादीत ही दुय्यम कंपनी (SPV) यांच्यामध्ये मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीस 
सादर केलेल्या WSY सवलत करारनाम्याप्रमाणे सवलत करारनामा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३) मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग प्रकल्पासाठी (मुळ प्रकल्प) वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यात 
येणार आहे. संबंधीत वित्तीय संस्थांनी प्रारप सवलत करारनाम्यातील कलम २५.२ हे 
अत्यावश्‍यक असल्याबाबत कळविले आहे. त्याअनुषंगाने करारनाम्यामध्ये कलम २५.२ 
ठेवणेबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८५/१४३३, दि.२४-०८-२०१८ 
तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६१/व्यय-११, दि.२३-०८-२०१८ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१६०३०८६९१८ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Avinash 


Av | al as h Trimbakrao Dhondge 


DN: CN = Avinash Trimbakrao 


Trimbakrao 00 री. 
D h O n d g 8 ae का ve +05'30' 
(अविनाश त्रि.धोंडगे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 


५) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१८/प्र.क्र.३२१/रस्ते-८. 


८) सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 

९) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१२) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१३) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१४) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१७) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, HATS 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


